सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .६ ] 


मंगळवार , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० : माघ २२ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


संचालक नगर रचना यांजकडुन 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
डि.टी.पी./नियोजन प्राधिकरण / अधिसुचना/टिपीव्ही-६/ ५८८.- ज्याअर्थी, 
केंद्र शासनाच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची राज्यात प्रभावीपणे 
अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 
शासन निर्णय क्र . एनआरएम/ २०१६ / प्र.क्र . ०१/ योजना-४ दि . १४/ ०१ / 
२०१६ अन्वये निर्णय घेण्यात आला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम -२ ( १५ ) ( सी ) बाबत शासनाने 
प्रदान केलेल्या अधिकारात संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
यांचे आदेश क्र . डि.टी.पी./नियोजन प्राधिकरण / अधिसुचना/टिपीव्ही-६/ 
३३९ ५, दि . ४/ ७/ २०१९ अन्वये व आदेशासोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद 
१६ क्लस्टरकरिता संबंधित जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
नेमण्यास मान्यता दिली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आलेला आहे ): 


आणि ज्याअर्थी, ग्रामविकास विभागाने या अभियानांतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रासाठी 
३ फेज मधील एकूण २० क्लस्टरबाबत (यापुढे याचा उल्लेख उक्त गाव 
समुह असा करण्यात आला आहे .) जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाचे 
अधिकार देण्याची विनंती त्यांचेकडील नस्ती क्र . NRM/ २०१७ / प्र.क्र.९ ८ / 
योजना -९ ८ , दि . ९/ ०१/ २०१ ९ अन्वये नगर विकास विभागास केलेली होती : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट - अ , अ . क्र .६ याठिकाणी जोगेश्वरी 
क्लस्टर अंतर्भूत करण्यात आले असुन या क्लस्टरमध्ये जोगेश्वरी , घाणेगांव , 
वाळूज , कसोडा व एकलहरा या गावांच्या संपूर्ण हद्दीचा समावेश आहे व 
यासाठी जिल्हापरिषद , औरंगाबाद यांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
उक्त अधिनियमाचे कलम २ ( १५) ( क )(१ ) अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस -३०१५/ २८५/प्र.क्र .१४७ 
अ/ २०१५/नवि-३० , दिनांक २८/०७/२०१७ अन्वये सिडको अधिसूचीत क्षेत्रातील 
काही गावे अ- अधिसूचीत करुन त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे व शासन 
अधिसूचना क्र.टिपीएस-३०१८ /१७५६/ प्र.क्र .१५५/२०१८/ नवि-३० दिनांक २५ / 
०६/ २०१९ अन्वये सिडको अधिसूचीत क्षेत्रातील काही गांवे अ- अधिसूचीत 
करुन त्यासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, ग्रामविकास विभागाच्या वर नमूद नस्तीचे अनुषंगाने 
नगर विकास विभागाने पत्र क्र . टिपीएस -१८१९ / अनौसं-५/ १ ९ / नवि-१३ , दि . 
५/ ०२ / २०१९ अन्वये संचालनालयास उक्त गाव समूहासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याबाबतची पुढील कार्यवाही 
करण्याबाबत कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र . टिपीएस 
१८१३/ ३२११/ प्र. क्र . ५०८ / नवि-१३, दि . १/१२/२०१६ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याबाबत , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम -२ ( १५) ( सी ) अन्वये ( यापुढे 
याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा केला आहे.) जिल्हा परिषदांना 
नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याचे 
शासनाचे अधिकार कलम -१५१ अन्वये संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेव्दारे नेमण्यात आलेल्या जोगेश्वरी 
क्लस्टरमधील ५ गावांचा समावेश उक्त नमूद केल्याप्रमाणे यापुर्वीच नेमण्यात 
आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व औरंगाबाद महानगर 
प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याचेनिदर्शनास 
आले ; 


औ.भाग १ अ ( असा.) ०६ 


१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, मंगळवार ११ फेब्रुवारी , २०२० : माघ २२ , शके १९ ४१ 

भाग १ - अ असाधारण 
आणि ज्याअर्थी शासनाने पत्र क्र.टिपीएस ३०२० / सं.क्र .०३/ २०२० / त्याअर्थी संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे यांनी आदेश 
नवि-३० ,दिनांक ०६/०१/२०२० अन्वये उक्त अधिसुचनेव्दारे नेमण्यात आलेल्या क्र.डि.टी.पी./नियोजन प्राधिकरण / अधिसूचना/टिपीव्ही -६ / ३३ ९ ५, दिनांक ०४ / 
जोगेश्वरी क्लस्टर साठी जिल्हापरिषद , औरंगाबाद यांना प्रदान केलेल्या ०७/ २०१ ९ आदेशान्वये नेमलेल्या परिशिष्ट -अ मध्ये नमूद १६ क्लस्टरपैकी 
नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास देण्यात आलेली मान्यता रद्द अनुक्रमांक ६ येथील जोगेश्वरी क्लस्टर करीता जिल्हापरिषद, औरंगाबाद 
करण्याबाबत कळविले आहे . 

यांची कलम २( १५)( क )( १) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमलेली 

नियुक्ती रद्द करण्यात येत आहे; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेव्दारे नेमण्यात आलेल्या जोगेश्वरी 

सदरची अधिसूचना संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर 
क्लस्टरमध्ये ५ गांवांसाठी वेगवेगळे विशेष नियोजन प्राधिकरण असण्याऐवजी 

www.dtp.maharashtra.gov.in देखील प्रसिध्द करण्यात येत 
पूर्वीचेच नेमलेले विशेष नियोजन प्राधिकरण कायम ठेवणे उचित राहील आहे . 
असे संचालनालयाचे मत झाले आहे; 

नो.र.शेन्डे 
संचालक नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडुन 

अधिसूचना 
क्र . २०१६/ नपाप्र /कार्या-१/ कावी-९८१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा . 
नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१० 


चे नियम (६) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी दिपा मुधोळ मुंडे, जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद या प्रगटनाव्दारे, असे जाहीर करते की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
तुळजापूर नगरपरिषदेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठी दिनांक 
२४/०१/२०२० रोजी आयोजीत तुळजापूर नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण 
सभेमध्ये नगरपरिषदेच्या नावासमोर दर्शविलेले उमेदवार नामनिर्देशित करण्यात 
आले आहे . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नांवे 


१ . 


तुळजापूर 


१. श्री लोंढे नानासाहेब अंबदास 


२. श्री कदम अभिजीत धनंजय 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


(दिपा मुधोळ- मुंडे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


दिनांक : १०/०२/२०२० 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


